जलस्वराज्य प्रकल्प-२ कार्यक्रमाकरीता 


ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग 
बळकटीकरणासाठी निर्माण करण्यात 
आलेले ग्रामलेखा समन्वयकांची पदे 
निरसित करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः जस्वप्र-०२१४/प्र.क्र.३४/पापु-११ 
सिडको भवन (दक्षिण कक्ष), बेलापूर, नवी मुंबई-४००६१४ 
दिनांक : १५/०१/२०१९ 
वाचा :- 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांक: जस्वप्र-०२१४/ 
प्र.क्र.३४/पापु-११, दि.२६.१०.२०१८ 


शासन शुद्धीपत्रक :- 

ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग बळकटीकरणासाठी शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभाग, क्रमांकः जस्वप्र-०२१४/प्र.क्र.३४/पापु-११, दि.१७.२.२०१४ अन्वये ३४ ग्रामीण जिल्ह्यांमधील 
१७३ उपविभागांमध्ये “ग्रामलेखा समन्वयक” हे पद निर्माण करण्यात आले आहे. संदर्भिय शासन 
निर्णयान्वये माहे जुले, २०१८ अखेर ग्रामलेखा समन्वयकांची रिक्‍त असलेली ६९ पदे निरसित 
करण्यात आली आहेत. 


संदर्भिय शासन निर्णयाच्या शिर्षकातील “६९ पदे निरसित करण्याबाबत” या ऐवजी “६८ पदे 
निरसित करण्याबाबत” असे वाचण्यात यावे. त्याचप्रमाणे शासन निर्णयामधील पृ.क्र.२ वरील “माहे 
जुले, २०१८ अखेर ग्रामलेखा समन्वयकांची १०४ पदे भरलेली व ६९ पदे रिक्‍त आहेत.” या ऐवजी 
“माहे जुले, २०१८ अखेर ग्रामलेखा समन्वयकांची १०५ पदे भरलेली व ६८ पदे रिक्‍त आहेत” असे 
वाचण्यात यावे. तसेच “Asa समन्वयकाची सद्यस्थितीत रिक्‍त असलेली ६९ पदे निरसित 
करण्यात येत आहेत.” या ऐवजी “ग्रामळेखा समन्वयकाची सद्यस्थितीत रिक्‍त असलेली ६८ पदे 
निरसित करण्यात येत आहेत.” असे वाचावे. 


संदर्भिय शासन निर्णयाच्या विवरणपत्र -अ मधील अ.क्र.१, १२, ३१, ३२ व एकूण या ओळींमध्ये 
पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


विवरणपत्र-अ 
मंजूर पद कार्यरत निरसित पद । सुधारीत मंजूर 
अ.क्र जिल्हा “a | न 8 “i 
संख्या पदसंख्या संख्या पद संख्या 
zai रायगड ७ & i_ 10» & 
१२ ।पुणे ६ |= ge “| ५ ay 


शासन शुद्धीपत्रक क्‌. :- जस्वप्र-०२१४/प्र.क्र.३४/पापु-११.,दिनांक : 14.09.2098 


३१ | भंडारा 3 3 | 0 3 
३२ | गोंदिया ३ ३ po 3 
एकूण १७३ १०५ ६८ १०५ 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०११५१५२४२८२६२८ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


J ava nt Digitally signed 


by Jayant Wani 
७ Date: 2019.01.15 
Wan 16:43:42 +05'30 
(जयंत वाणी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई-२६ 
२. मा. मुख्यमंत्री, म.रा. यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. मा. मंत्री, (पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग), म.रा. यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई-३२ 
४. मा. मंत्री (सर्वी म.रा. यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५. मा. राज्यमंत्री, (पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग), म.रा. यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६. मा. राज्यमंत्री, (सर्व), म.रा. यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
७. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधान भवन, मुंबई-३२ 
८. मा. विधानसभा/ विधानपरिषद सदस्य, विधान भवन, मुंबई-३२ 
९. अप्पर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, महाराष्ट्र शासन, मुंबई 
१०. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, महाराष्ट्र शासन तथा सदस्य शक्‍ती प्रदान 


समिती 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन शुद्धीपत्रक क्‌. :- जस्वप्र-०२१४/प्र.क्र.३४/पापु-११.,दिनांक : 14.09.2098 


११. 


१२. 


१३> 


१४. 


१५. 
१६. 


१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
३१: 
३२. 
३३. 


अप्पर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन तथा अध्यक्ष, शक्‍ती प्रदान 
समिती 


प्रधान सचिव, ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग, महाराष्ट्र शासन तथा सदस्य, 
Seal प्रदान समिती 


प्रधान सचिव, (व्यय), वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन तथा विशेष निमंत्रित, शक्‍ती 
प्रदान समिती 


प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन तथा सदस्य, शक्‍ती 
प्रदान समिती 


प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रधान सचिव (बांधकाम), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र शासन तथा सदस्य 
शक्‍ती प्रदान समिती 


विभागीय आयुक्‍त (सर्वी 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 


संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) 
जिल्हाधिकारी (सर्व) 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा (सर्व) 


मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (स्वी 


उप संचालक (आरोग्य सेव), राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे 


संचाळक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, नवी मुंबई 


अतिरिक्त संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, नवी मुंबई 


मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई 


उप मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी ळेखा (सवी 
जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 
अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्व) 


मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषदा (सर्व) 


Warn उप संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (सर्व) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन शुद्धीपत्रक क्‌. :- जस्वप्र-०२१४/प्र.क्र.३४/पापु-११.,दिनांक : 94.09.2098 


३४. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषदा (सर्व) 

३५. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्व) 

३६. जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (सर्व) 

३७. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत/ पाणी व स्वच्छता) जिल्हा परिषदा 
(सवी 

३८. गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती (सवी 

३९. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व पर्यवेक्षीय अधिकारी व कार्यासने 


४०. मंत्रालयातील सर्व विभाग 
४१. निवड नस्ती, पापु-११ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


